“राज्य उत्पादन शुल्क भवन” या 
इमारतीच्या सुरक्षेसाठी सुरक्षा रक्षक सेवा 
घेण्यास मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय: क्रमांक-बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.२८८/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक: ०५ मार्च, २०२४ 
वाचा: 
१) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग क्र.एमजीए-१५०६/प्र.क्र.९२/काम-५, 
दि.०८.११.२००६ 
२) शासन निर्णय, उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/उद्योग-४, 
दि.०१.१२.२०१६ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आपुक, दि.२७.०४.२०२२ 
४) आयुक्‍त कार्यालय, राज्य उत्पादन शुल्क यांचे क्र.बीएळडी-११२०२३/५४/सहा, दि.०३.११.२०२३ 


प्रस्तावना: 

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मुख्यालयाची नविन इमारत "राज्य उत्पादन शुल्क भवन" ही 
बृहन्मुंबई महानगर पालिकेच्या मागे, फोर्ट, मुंबई येथे उभारण्यात आलेली आहे. उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.४ 
च्या पत्रान्वये या इमारतीसाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळा कडुन सुरक्षा रक्षकांच्या सेवा 
घेण्याबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाळा आहे, सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांच्या नवीन कार्यालयासाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा 
महामंडळ यांचे कडून सुरक्षा रक्षक सेवा घेण्यास व त्याकरीता खालील प्रमाणे नमूद एकूण 
रु.१६,७६,१००/- (अक्षरी रुपये सोळा लक्ष शहात्तर हजार शंभर फक्त) एवढ्या अंदाजित खर्चास खालील 
अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र बाब रक्‍कम रुपये 

।१__ | नोंदणी शुल्क ५,९००/- 

२ सुरक्षा आढावा शुल्क ३५,४००/- 

3 १ महिन्याचे आगाऊ वेतन ३,५९,९००/- 

8 3 महिन्याचे सिक्युरिटी डिपॉझिट ९,१५,०००/- 

५ माहे मार्च, २०२४ चे वेतन ३,५९,९००/- 
एकूण १६,७६,१००/- 

अटीव शर्ती :- 


१) अशा सेवा उपलब्ध करून घेताना आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई यांनी उद्योग, ऊर्जा व 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.२८८/राउशु-१ 


कामगार विभागाचा शासन निर्णय क्र.भाखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ 

व वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या धोरणानुसार प्रक्रिया पार पाडली असल्याची खात्री करावी. 

२) सुरक्षारक्षकांची कंत्राटी पद्धतीने सेवा घेतांना कामगार कायद्यातील तरतूदीचे तसेच 
मा.न्यायाळयाच्या आदेशांचे उल्लंघन होणार नाही व शासनाच्या प्रचलित धोरणांची 
कारारनाम्यातील तरतूदी सुसंगत असतील याची आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क यांनी खात्री 
करावी. 

३) राज्य उत्पादन शुल्क भवन साठी मान्य केलेल्या सुरक्षा रक्षकांची १३ ही संख्या कमाल मर्यादा 
असून खर्चामध्ये बचत करण्याच्या दृष्टीने गरजेनुसार त्यांची संख्या आयुक्त, राज्य उत्पादन 
शुल्क यांनी मंजूर करुन घ्यावी. 

४) सदरचाखर्च मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधूनी बाब क्रमांक १० कंत्राटी सेवा मधून भागविण्यात 
यावा. 

५) सदरचा खर्च वित्तीय नियमानुसार विहित पद्धतीने करावा तसेच याबाबत प्रत्यक्ष कार्यादेश 
काढण्यापूर्वी तरतूद उपलब्ध असल्याची खात्री करावी. 

६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११/१३/विसू-१, दि.०२.०२.२०१३, 
क्र.पदनि-२०१३/प्र.क्र.११२/१३/विसू-१, दि.०२.१२.२०१३ व दि.१९.१२.२०१३ मधील तसेच या 
आदेशात वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा/तरतूदींचे पाळन करणे आवश्‍यक राहील. 


२. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये, वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-पहिला, उपविभाग- 
चार मधील अ.क्र.११ अनुसार प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारात निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
३. वरीलप्रमाणे सुरक्षा सेवांवरील खर्च सन २०२३-२०२४ साठी मागणी क्र. बी-२, प्रधानशीर्ष २०३९, 
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, उपशिर्ष-०० ००१ संचालन व प्रशासन, गौणशिर्ष- (०१) (०१) आयुक्‍त 
कार्यालय आस्थापना - (२०३९ ००१४) (दत्तमत) (अनिवार्य) मधील १०-कंत्राटी सेवा मधून भागविण्यात 
यावा. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र २०२४०३०५१३०३५४६७२९ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
RAVI N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737babedacOedf3f2c6e 
69९2514108, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F20D25A 
D | G A M B A R RAO A UT E BD816ED91 ASB6BOF16C, cn=RAVINDRA DIGAMBARRAO AUTE 
Date: 2024.03.05 13:13:01 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
क 


१) मा.मंत्री(राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई-३२ 
२) मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद/विधानसभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-१०२३/प्र.क्र.२८८/राउशु-१ 


३) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४) महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
५) विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


७) निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


